RNINo . MAHBIL/ 2012 / 72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० चे नियम ६ अन्वये. 


आदेश 


क्रमांक पालिका -३ / कावि -४८०३० /२०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची 
पद्धत) नियम, २०१० चे नियम ६ अन्वये नामनिर्देशित सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत सादर 
करण्याबाबतच्या सूचना नगर विकास विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६ / प्र. क्र . ४६६ / नवि -२०, दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१६ अन्वये सूचित केलेले असल्याने सदर नामनिर्देशित सदस्य यांचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे. 


मी, अभिजीत राऊत , जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे नगरपरिषद, धरणगावचे खालील 
अनुसूचीमधील नमूद सदस्य यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


अनुसूची 


पद 


नगरपालिकेचे नाव 


निवडून आलेल्या नामनिर्देशित 

सदस्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


राजेंद्र किसन महाजन (माळी) 


नामनिर्देशित (स्वीकृत) सदस्य 


धरणगाव 


: 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव, २६ नोव्हेंबर २०२० . 


( 
9 
) 


वि ( एच) १ ९ ६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकांस प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. 


मंगळवार, ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४) व महाराष्ट्र नगरपरिषद 
( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ . 

आदेश 


क्रमांक पालिका-३/ कावि -२३० / २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , 
पोट - कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४) च्या 
तरतुदीनुसार पारोळा नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

मी , अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे खालील अनुसूचीमध्ये नमूद उमेदवार 
नगरपरिषद, पारोळामध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 

नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


श्रीमती बडगुजर जयश्री प्रविण 


पारोळा 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव, १३ ऑक्टोबर २०२० . 


. 


बुधवार , ऑक्टोबर २१ , २०२० / आश्विन २ ९ , शके १ ९ ४२ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपप्र /निवडणूक / कार्या. - २/ १०१४७/ २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम 
९ ( २) मधील तरतुदींस अनुसरून, संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा इतर मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) सोबतच्या तक्त्यात नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी नगरपंचायतीसाठी 
एकूण निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा इतर मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या सदस्य संख्येसह) आणि 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. मा . संचालक , 
नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१ / प्र. क्र . १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारान्वये आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२० / प्र. क्र . ८ / का -६, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० अन्वये प्राप्त 
सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


तक्ता 


नगरपरिषदेचे 


राखूनठेवलेलीसदस्यसंख्या 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्याजागांचीविभागणी 


नाव 


लहानलहाननिवडून नागरीनागरीक्षेत्राचाद्यावयाची 
क्षेत्राचेनाव 

वर्ग सदस्यसख्या 


स्त्रियां 

साठी (५०टक्के) 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित जमातीसाठी 


नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 


अनुसूचित जातीसाठी (रकाना६पैकी) 


अनुसूचित जमातीसाठी (रकाना७पैकी) 


नागरिकांच्या मागासवर्गप्रवर्गासाठीसर्वसाधारण (रकाना८पैकी) 


१ 


२ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


जिल्हानाशिक 


दिंडोरी 


दिंडोरी 


-- 


१७ 


०९ 


०२ 


०४ 


०५ 


०१ 


०२ 


०३ 


०३ 


नगरपचायत 


नगरपंचायत 


राधाकृष्णगमे, विभागीयआयुक्ततथाप्रादेशिकसंचालक, 

नगरपरिषदप्रशासन, नाशिकविभाग,नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


नाशिकरोड,२० 
ऑक्टोबर२०२०. 


ORDER 


No.NPP/Election/Karya-2/10147/2020.-UnderSection9(2)oftheMaharashtraMunicipalCouncils,NagarpanchayatsandIndustrialTownships Act,1965,takingintoconsideringtheavailablepopulationfiguresofCensusfortheconcernedMunicipalCouncil(includingthepopulationofScheduled Castes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesofCitizens)thenumberofelectedCouncillorsinrespectofbelowstatedMunicipalAreasin DindoriNagarpanchayat,districtNashikisfixedasmentionedinfollowingtable. 


Similarly,thenumberofseatstobereservedforWomen(includingtheseatsbelongingtoScheduledCastes,ScheduledTribesandOther BackwardClassesofCitizens)andthenumberofseatstobereservedforScheduledCastes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesof Citizensarealsofixedasmentionedinthetable.ThisOrderisissuedasperthepowersdelegatedbytheOrderofDirector,MunicipalAdministration, MumbaibearingNo.NPS-2001/PK-1/2001/5,dated1stJanuary2001andasperdirectionsissuedbyStateElectionCommission,MaharashtraState videOrderNo.RANIAA/NP-2020/Pra.Kra.8/Ka-6,dated12thOctober2020. 


Table 


oc 


No.ofseatsreserved 


OutofCol.(5)No.ofseatsreservedforWomen 


Nameof Municipal Council 


General 


NameofClassof SmallerSmaller 
UrbanUrban AreasAreas 


No.of Elected Coun cillors 


Women (50per cent) 


ScheduledScheduled Castes Tribes 


Other Backward Classesof Citizens 


Scheduled Castes (outof 
Col.6) 


Scheduled 

Tribes (outof 
Col.7) 


OtherBack wardClasses 

ofCitizens (outofCol.8) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


DistrictNashik 


-- 


17 


09 


02 


04 


05 


01 


02 


03 


03 


DindoriDindori 

NagarNagar panchayatpanchayat 


RADHAKRISHNAGAME, DivisionalCommissionerandRegionalDirector, MunicipalAdministration,NashikDivision,Nashik. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


NashikRoad,20thOctober2020. 


आदेश 


क्रमांकनपप्र/निवडणूक/कार्या-२/१०१४८(१)/२०२०:-महाराष्ट्रनगरपरिषदा,नगरपंचायतीवऔद्योगिकनगरीअधिनियम,१९६५चेकलम९(२)मधीलतरतुदींसअनुसरून,संबंधितनगरपरिषदक्षेत्रातील जनगणनेचीउपलब्धअसलेलीलोकसंख्याविचारातघेऊन(अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीआणिनागरिकांचाइतरमागासवर्गप्रवर्गयांच्यालोकसंख्येसह)सोबतच्यातक्त्यातअहमदनगरजिल्ह्यातीलजामखेड नगरपरिषदेसाठीएकूणनिवडूनयेणाऱ्यासदस्यांचीसंख्यातक्त्यातनमूदकेल्याप्रमाणेनिश्चितकरण्यातयेतआहे. 


त्याचप्रमाणेस्त्रीसदस्यांचीसंख्या(अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीआणिनागरिकांचाइतरमागासवर्गप्रवर्गयांच्यासदस्यसंख्येसह)आणिअनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीवनागरिकांच्याइतरमागासवर्ग प्रवर्गासाठीआरक्षितसदस्यसंख्यानिश्चितकरण्यातयेतआहे.मा.संचालक,नगरपरिषदप्रशासनसंचालनालय,मुंबईयांचेकडीलआदेशपत्रक्रमांकनपसु/२००१/प्र.क्र.१/२००१/५,दिनांक१जानेवारी२००१ अन्वयेदिलेल्याअधिकारांन्वयेआणिराज्यनिवडणूकआयोगाकडीलआदेशक्रमांकरानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.८/का-६,दिनांक१२ऑक्टोबर२०२०अन्वयेप्राप्तसूचनांच्याअनुषंगानेसदरआदेशनिर्गमितकरण्यात आलेलाआहे. 


तक्ता 


नगरपरिषदेचे 


राखूनठेवलेलीसदस्यसंख्या 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्याजागांचीविभागणी 


नाव 


लहानलहाननिवडून नागरीनागरीक्षेत्राचाद्यावयाची 
क्षेत्राचेनाव 

वर्ग सदस्यसख्या 


स्त्रियां 

साठी (५०टक्के) 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित जमातीसाठी 


नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 


अनुसूचित जातीसाठी (रकाना६पैकी) 


अनुसूचित जमातीसाठी (रकाना७पैकी) 


नागरिकांच्या मागासवर्गप्रवर्गासाठीसर्वसाधारण (रकाना८पैकी) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


जिल्हाअहमदनगर 


क 


२१ 


११ 


०२ 


00 


०६ 


09 


00 


०३ 


०७ 


जामखेड नगरपरिषद 


जामखेड 
नगरपरिषद 


राधाकृष्णगमे, विभागीयआयुक्ततथाप्रादेशिकसंचालक, 

नगरपरिषदप्रशासन, नाशिकविभाग,नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


नाशिकरोड,२०ऑक्टोबर२०२०. 


ORDER 


No.NPP/Election/Karya-2/10148(1)//2020.-UnderSection9(2)oftheMaharashtraMunicipalCouncils,NagarpanchayatsandIndustrialTownships Act,1965,takingintoconsiderationtheavailablepopulationfiguresofCensusfortheconcernedMunicipalCouncil(includingthepopulationofScheduled Castes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesofCitizens)thenumberofelectedCouncillorsinrespectofbelowstatedMunicipalAreasin JamkhedNagarparishad,districtAhmednagarisfixedasmentionedinfollowingtable. 

Similarly,thenumberofseatstobereservedforWomen(includingtheseatsbelongingtoScheduledCastes,ScheduledTribesandOther BackwardClassesofCitizens)andthenumberofseatstobereservedforScheduledCastes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesof Citizensarealsofixedasmentionedinthetable.ThisOrderisissuedasperthepowersdelegatedbytheOrderofDirector,MunicipalAdministration, MumbaibearingNo.NPS-2001/PK-1/2001/5,dated1stJanuary2001andasperdirectionsissuedbyStateElectionCommission,MaharashtraState videOrderNo.RANIAA/NP-2020/Pra.Kra.8/ka-6,dated12thOctober2020. 


क 


Table 


No.ofseatsreserved 


OutofCol.(5)No.ofseatsreservedforWomen 


Nameof Municipal Council 


Women 


General 


NameofClassof SmallerSmaller UrbanUrban AreasAreas 


No.of 
Elected Coun cillors 


ScheduledScheduled 

CastesTribes 


Other Backward Classesof 
Citizens 


(50per cent) 


Scheduled Castes (outof 
Col.6) 


Scheduled 

Tribes (outof 


OtherBack wardClasses 

ofCitizens (outofCol.8) 


Col.7) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


(O 


10 


11 


12 


DistrictAhmednagar 


C 


21 


11 


02 


00 


06 


01 


00 


03 


07 


Jamkhed 

Nagar parishad 


Jamkhed 

Nagar parishad 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


RADHAKRISHNAGAME, DivisionalCommissionerandRegionalDirector, MunicipalAdministration,NashikDivision,Nashik. 


NashikRoad,20thOctober2020. 


आदेश 


क्रमांकनपप्र/निवडणूककार्या-२/१०१४८(२)/२०२०.-महाराष्ट्रनगरपरिषदा,नगरपंचायतीवऔद्योगिकनगरीअधिनियम,१९६५चेकलम९(२)मधीलतरतुदींसअनुसरून,संबंधितनगरपरिषदक्षेत्रातील जनगणनेचीउपलब्धअसलेलीलोकसंख्याविचारातघेऊन(अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीआणिनागरिकांचाइतरमागासवर्गप्रवर्गयांच्यालोकसंख्येसह)सोबतच्यातक्त्यातअहमदनगरजिल्ह्यातीलशेवगाव नगरपरिषदेसाठीएकूणनिवडूनयेणाऱ्यासदस्यांचीसंख्यातक्त्यातनमूदकेल्याप्रमाणेनिश्चितकरण्यातयेतआहे. 

त्याचप्रमाणेस्त्रीसदस्यांचीसंख्या(अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीआणिनागरिकांचाइतरमागासवर्गप्रवर्गयांच्यासदस्यसंख्येसह)आणिअनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीवनागरिकांच्याइतरमागासवर्ग प्रवर्गासाठीआरक्षितसदस्यसंख्यानिश्चितकरण्यातयेतआहे.मा.संचालक,नगरपरिषदप्रशासनसंचालनालय,मुंबईयांचेकडीलआदेशपत्रक्रमांकनपसु/२००१/प्र.क्र.१/२००१/५,दिनांक१जानेवारी२००१ अन्वयेदिलेल्याअधिकारांन्वयेआणिराज्यनिवडणूकआयोगाकडीलआदेशक्रमांकरानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.८/का-६,दिनांक१२ऑक्टोबर२०२०अन्वयेप्राप्तसूचनांच्याअनुषंगानेसदरआदेशनिर्गमितकरण्यात आलेलाआहे. 


तक्ता 


नगरपरिषदेचे 


राखूनठेवलेलीसदस्यसंख्या 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्याजागांचीविभागणी 


नाव 


लहानलहाननिवडून नागरीनागरीक्षेत्राचाद्यावयाची 
क्षेत्राचेनाव 

वर्ग सदस्यसख्या 


स्त्रियां 

साठी (५०टक्के) 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित जमातीसाठी 


नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 


अनुसूचित जातीसाठी (रकाना६पैकी) 


अनुसूचित जमातीसाठी (रकाना७पैकी) 


नागरिकांच्या मागासवर्गप्रवर्गासाठीसर्वसाधारण (रकाना८पैकी) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


जिल्हाअहमदनगर 


क 


२१ 


११ 


०३ 


00 


०६ 


०२ 


00 


०३ 


०६ 


शेवगाव नगरपरिषद 


शेवगाव 
नगरपरिषद 


राधाकृष्णगमे, विभागीयआयुक्ततथाप्रादेशिकसंचालक, 

नगरपरिषदप्रशासन, नाशिकविभाग,नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


नाशिकरोड,२०ऑक्टोबर२०२०. 


ORDER 


No.NPP/Election/Karya-2/10148(2)//2020.-UnderSection9(2)oftheMaharashtraMunicipalCouncils,NagarpanchayatsandIndustrialTownships Act,1965,takingintoconsiderationtheavailablepopulationfiguresofCensusfortheconcernedMunicipalCouncil(includingthepopulationofScheduled Castes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesofCitizens)thenumberofelectedCouncillorsinrespectofbelowstatedMunicipalAreasin ShevgaonNagarparishad,districtAhmednagarisfixedasmentionedinfollowingtable. 

Similarly,thenumberofseatstobereservedforWomen(includingtheseatsbelongingtoScheduledCastes,ScheduledTribesandOther BackwardClassesofCitizens)andthenumberofseatstobereservedforScheduledCastes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesof Citizensarealsofixedasmentionedinthetable.ThisOrderisissuedasperthepowersdelegatedbytheOrderofDirector,MunicipalAdministration, MumbaibearingNo.NPS-2001/PK-1/2001/5,dated1stJanuary2001andasperdirectionsissuedbyStateElectionCommission,MaharashtraState videOrderNo.RANIAA/NP-2020/Pra.Kra.8/ka-6,dated12thOctober2020. 


७ 


Table 


८ 


No.ofseatsreserved 


OutofCol.(5)No.ofseatsreservedforWomen 


Nameof Municipal Council 


Women 


General 


NameofClassof SmallerSmaller UrbanUrban AreasAreas 


No.of 
Elected Coun cillors 


ScheduledScheduled 

CastesTribes 


Other Backward Classesof 
Citizens 


(50per cent) 


Scheduled Castes (outof 
Col.6) 


Scheduled 

Tribes (outof 


OtherBack wardClasses 

ofCitizens (outofCol.8) 


Col.7) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


(O 


10 


11 


12 


DistrictAhmednagar 


C 


21 


11 


03 


00 


06 


02 


00 


03 


06 


ShevgaonShevgaon 

NagarNagar parishad 

parishad 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


RADHAKRISHNAGAME, DivisionalCommissionerandRegionalDirector, MunicipalAdministration,NashikDivision,Nashik. 


NashikRoad,20thOctober2020. 


आदेश 


क्रमांकनपप्र/निवडणूक/कार्या-२/१०१४९/२०२०.-महाराष्ट्रनगरपरिषदा,नगरपंचायतीवऔद्योगिकनगरीअधिनियम,१९६५चेकलम९(२)मधीलतरतुदींसअनुसरून,संबंधितनगरपरिषदक्षेत्रातील जनगणनेचीउपलब्धअसलेलीलोकसंख्याविचारातघेऊन(अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीआणिनागरिकांचाइतरमागासवर्गप्रवर्गयांच्यालोकसंख्येसह)सोबतच्यातक्त्यातनंदुरबारजिल्ह्यातीलधडगाव वडफळ्यारोषमाळबु.नगरपंचायतीसाठीएकूणनिवडूनयेणाऱ्यासदस्यांचीसंख्यातक्त्यातनमूदकेल्याप्रमाणेनिश्चितकरण्यातयेतआहे. 

त्याचप्रमाणेस्त्रीसदस्यांचीसंख्या(अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीआणिनागरिकांचाइतरमागासवर्गप्रवर्गयांच्यासदस्यसंख्येसह)आणिअनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीवनागरिकांच्याइतरमागासवर्ग प्रवर्गासाठीआरक्षितसदस्यसंख्यानिश्चितकरण्यातयेतआहे.मा.संचालक,नगरपरिषदप्रशासनसंचालनालय,मुंबईयांचेकडीलआदेशपत्रक्रमांकनपसु/२००१/प्र.क्र.१/२००१/५,दिनांक१जानेवारी२००१ अन्वयेदिलेल्याअधिकारांन्वयेआणिराज्यनिवडणूकआयोगाकडीलआदेशक्रमांकरानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.८/का-६,दिनांक१२ऑक्टोबर२०२०अन्वयेप्राप्तसूचनांच्याअनुषंगानेसदरआदेशनिर्गमितकरण्यात आलेलाआहे. 


तक्ता 


नगरपरिषदेचे 


राखूनठेवलेलीसदस्यसंख्या 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्याजागांचीविभागणी 


नाव 


लहानलहाननिवडून नागरीनागरीक्षेत्राचाद्यावयाची 
क्षेत्राचेनाव 

वर्ग सदस्यसख्या 


स्त्रियां 

साठी (५०टक्के) 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित जमातीसाठी 


नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 


अनुसूचित जातीसाठी (रकाना६पैकी) 


अनुसूचित जमातीसाठी (रकाना७पैकी) 


नागरिकांच्या मागासवर्गप्रवर्गासाठीसर्वसाधारण (रकाना८पैकी) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


जिल्हा 
नंदुरबार 


धडगाव 


धडगाव 


-- 


१७ 


०९ 


०२ 


११ 


०४ 


०१ 


०६ 


०२ 


00 


वडफळ्या 


वडफळ्या 


रोषमाळबु. 


रोषमाळ बु. 


नगरपचायत 


नगरपंचायत 


राधाकृष्णगमे, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


विभागीयआयुक्ततथाप्रादेशिकसंचालक, 

नगरपरिषदप्रशासन, नाशिकविभाग,नाशिक. 


नाशिकरोड 
,२०ऑक्टोबर२०२०. 


ORDER 


No.NPP/Election/Karya-2/10149/2020.-UnderSection9(2)oftheMaharashtraMunicipalCouncils,NagarpanchayatsandIndustrialTownships Act,1965,takingintoconsiderationtheavailablepopulationfiguresofCensusfortheconcernedMunicipalCouncil(includingthepopulationofScheduled Castes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesofCitizens)thenumberofelectedCouncillorsinrespectofbelowstatedMunicipalAreasin DhadgaonWadphalyaRoshmalBu.Nagarpanchayat,districtNandurbarisfixedasmentionedinfollowingtable. 


Similarly,thenumberofseatstobereservedforWomen(includingtheseatsbelongingtoScheduledCastes,ScheduledTribesandOther BackwardClassesofCitizens)andthenumberofseatstobereservedforScheduledCastes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesof Citizensarealsofixedasmentionedinthetable.ThisOrderisissuedasperthepowersdelegatedbytheOrderofDirector,MunicipalAdministration, MumbaibearingNo.NPS-2001/PK-1/2001/5,dated1stJanuary2001andasperdirectionsissuedbyStateElectionCommission,MaharashtraState videOrderNo.RANIAA/NP-2020/Pra.Kra.8/Ka-6,dated12thOctober2020. 


o 


Table 


१० 


No.ofseatsreserved 


OutofCol.(5)No.ofseatsreservedforWomen 


Women 


General 


Name 

of Municipal Council 


Name 

of Smaller Urban Areas 


Class 

of Smaller Urban Areas 


No. 

of Elected Coun cillors 


Sche duled Castes 


Sche duled Tribes 


(50per cent) 


Other Backward Classes 

of Citizens 


Scheduled Castes (outof 
Col.6) 


Scheduled 

Tribes (outof 
Col.7) 


Other Backward Classesof 
Citizens (outof 
Col.8) 

11 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


12 


DistrictNandurbar 


17 


09 


02 


11 


04 


01 


06 


02 


00 


Dhadgaon 
Dhadgaon WadphalyaWadphalya RoshmalBu.RoshmalBu. 
Nagar 

Nagar panchayat panchayat 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


RADHAKRISHNAGAME, DivisionalCommissionerandRegionalDirector, MunicipalAdministration,NashikDivision,Nashik. 


NashikRoad,20thOctober2020. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


११ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक क / कक्ष -५/ नपाप्र / कावि -३५४ / २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम २० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , संजय यादव , जिल्हाधिकारी, धुळे या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
शिंदखेडा नगरपंचायतीच्या दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य नामनिर्देशित सदस्य म्हणून 
रीतसर निवडून आलेले आहेत. 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


अ . क्र . 


१ 


२ 


१ 


बाळासाहेब इंद्रसिंग गिरासे 


संजय यादव , 


जिल्हाधिकारी, धुळे. 


धुळे, ७ ऑक्टोबर २०२० . 


ORDER 


No. C / Desk - 5 / Municipal Branch - 354 /2020.- In exercise of the powers vested in me , under 
sub- section ( 1) of Section 20 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 , I , Sanjay Yadav, Collector, Dhule hereby publish the name of person who has been 
declared Elected as Nominated Person for Shindkheda Nagapanchayat in the Special Meeting held on 1st 
October 2020 . 


Schedule 


Sr.No. 


Name of the Councillor 
Nominated Person 

2 


1 


1 


Balasaheb Indrasing Girase 


SANJAY YADAV, 
Collector, Dhule . 


Dhule , 7th October 2020 . 


सोमवार, नोव्हेंबर २ , २०२० / कार्तिक ११ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र नगरपरिषद 
( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ . 

आदेश 


क्रमांक पालिका-३/ कावि -२५० / २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१- अ , 
पोट - कलम ( ४) व महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा, २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४) च्या 
तरतुदीनुसार रावेर नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


मी , अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे खालील अनुसूचीमध्ये नमूद उमेदवार 
नगरपरिषद, रावेर उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


शेख नुसरत यास्मिन कलीम 


रावेर 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , २२ ऑक्टोबर २०२० . 


गुरुवार , नोव्हेंबर ५ , २०२० / कार्तिक १४ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 


चे कलम 


क्रमांक नपा / कार्या-१ / ७४ / १३०१ / २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 
५१ - अ ( ४) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे 
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव नगरपरिषदेमध्ये दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये 
खालील उमेदवार कोपरगाव नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


उपाध्यक्षाचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


स्वप्निल शिवाजी निखाडे 


कोपरगाव नगरपरिषद 


डॉ. राजेन्द्र ब . भोसले, 


जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ नोव्हेंबर २०२० . 


NOTIFICATION 


No. Napa /Desk - 1 /74 / 1301 /2020.- In exercise of the powers vested in me , under Section 51 - A ( 4 ) 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 , 
I , Dr. Rajendra B. Bhosale , Collector , Ahmednagar hereby publish the name of the person who has 
been declared elected as Vice President of the Municipal Council , Kopargaon in the Special Meeting 
conveyed on 21st October 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


Schedule 


Name of Vice President 

1 


Name of the Municipal Council 

2 


Swapnil Shivaji Nikhade 


Kopargaon Municipal Council 


Dr. RAJENDRA B. BHOSALE , 

Collector , Ahmednagar . 


Ahmednagar , 2nd November 2020 . 


बुधवार , नोव्हेंबर २५ , २०२० / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


संदर्भ.- शासन निर्णय , नगर विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६ / प्र. क्र . १६६/ नवि -१६ , 

दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक अशाप / कक्ष-२ / नपा-२ / २२३१/ २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ ( ४ ) मधील तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेणे ) नियम, २००५ नुसार मी , सूरज मांढरे , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा नगरपरिषदेत दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी 
झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. 


अनुसूची 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


१ 


२ 


सटाणा 


भारती सुभाष सूर्यवंशी 


सूरज मांढरे, 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक, २६ ऑक्टोबर २०२० . 


Reference.- Urban Development Department , Government Resolution No. Sankirn - 2016 / P . K. 466 / 

UD - 20 , dated 21st December 2016 . 


ORDER 


No. Ashap / Desk- 2 / NP - 2 / 2231/ 2020.- In exercise of the powers vested to me , under Section 
51 - A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 
and Maharashtra Municipal Council ( Vice - President Election ) Rule , 2005 , I , Suraj Mandhare , Collector , 
Nashik hereby publish the name of the following person who has been declared elected as Vice 
President of the Municipal Council , Satana in the Special Meeting held on 8th October 2020 . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


Schedule 


Name of elected Vice - President 


Name of the Municipal Council 

1 


2 


Satana 


Bharati Subhash Suryawanshi 


SURAJ MANDHARE , 

Collector, Nashik . 


Nashik , 26th October 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


